उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/संस्थेमधील सहाय्यक प्राध्यापक 
(शिक्षणशास्त्र, गट-अ या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या सन 
२०२३ मधील नियतकालिक बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७७/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मे, २०२३. 


आदेशा 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आला आहे. 
सदर अधिनियमातील कलम ३ (१) मधील तरतूदीनुसार, बदळी करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय 
महाविद्यालये/संस्थांमधीलळ सहाय्यक प्राध्यापक (शिक्षणशास्त्र, गट-अ पदावरीळ सोबतच्या 
विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित प्राचार्य/संचालक यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू 
होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या 
महाविद्यालय/संस्थेतून त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालयात/ संस्थेत तात्काळ 
रुजूव्हावे. 


३. संबंधित प्राचार्य/संचालक यांनी बदली झालेले अधिकारी संबंधित महाविद्यालय/संस्थेमधून 
कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. संबंधित 
प्राचार्य/संचालक यांनी रुजू होण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा 
प्रतिक्षाकाळ ठरुन काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित प्राचार्य/संचालक 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच, कार्यमुक्त झाल्यापासून बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू 
होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येणार नाही. 


४. सदर आदेशाद्वारे बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना दिनांक १५ जुन, २०२३ पर्यंत कार्यमुक्त 
करण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे दिनांक 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.9७/मशि-१ 


०१ जुलै, २०२३ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वीच्या कार्यालयाकडून काढले जाणार नाही याची जबाबदारी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील. 


५. सदर बदली आदेशाबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी दिनांक 
२५ जुन, २०२३ पर्यंत शासनास सादर करावा. 


६. सदर झासन AS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३०१८१२३६४७०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल | आदेशानुसार यार PRATAP DN: CN = PRATAP PANDURANG LUBAL, C 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, BN ANG oy cre ena 
LUBAL Date 2023.08.80 2202.10 90580 
(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
३. सर्व प्राचार्य/ संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई व नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. संबंधित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखामार्फत) 
८. निवड नस्ती. 


प्रत, 


१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७७/मशि-१ 


विवरणपत्र 
(शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७७/मशि-१, दिनांक ३० मे, २०२३ सोबतचे) 
अ. चल अध्यापन | सध्या कार्य पलेले बदलीनंतरचे Ed 
क्र नाव पद्धती महाविद्यालय/संस्था महाविद्यालय/संस्था 
ea २ 3 v & द 
१. | डॉ.श्रीम.संध्या | prespective शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक गि 
उध्दव सामुद्रे महाविद्यालय, अकोला महाविद्यालय, बुलढाणा 
(रिक्‍त पदी) 
२. | श्रीमती. निता prespective शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक शि 
लक्ष्मणराव A महाविद्यालय, भंडारा महाविद्यालय,परभणी 
(रिक्‍त पदी) 
३. | श्री.चरणदास Pedagogy शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक ~ 
ART कांबळे महाविद्यालय, कोल्हापूर महाविद्यालय, रत्नागिरी 
(डॉ. नाईक यांच्या बदलीने 
रिक्‍त पदी) 
४. । डॉ. सुनिता Pedagogy शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक | 
आत्माराम लोंढे महाविद्यालय, पनवेल महाविद्यालय, मुंबई 
(रिक्‍त पदी) 
५. | डॉ.श्रोीम.उज्वला | Pedagogy शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक ~ 
मधूकर डोणे महाविद्यालय, रत्नागिरी महाविद्यालय, पनवेल 
(डॉ. लोंढे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
पदी) 
६. | डॉ.श्री.सर्जराव Pedagogy शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक | 
पांडूरंग चव्हाण महाविद्यालय, कोल्हापूर महाविद्यालय, परभणी 
(रिक्‍त पदी) 
७. । श्री.गोतम मधुकर | Pedagogy शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक प्रशासकोय 
माने महाविद्यालय, कोल्हापूर । महाविद्यालय, यवतमाळ (रिक्‍त 
पदी) 
८. | श्री. प्रविण prespective | शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक विनंतीनुसार 
शामसुंदर चाकोते महाविद्यालय, रत्नागिरी महाविद्यालय, कोल्हापूर 
(रिक्‍त पदी) 
९. | डॉ.श्रोम. प्रियंका | prespective शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक ~ 
प्रफुल सुभेदार महाविद्यालय, मुंबई महाविद्यालय, पनवेल 


(डॉ. मोरे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
पदी) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झछासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७७/मशि-१ 


अ. a अध्यापन । सध्या कार्य पलेले बदलीनंतरचे ae 
क्र नाव पद्धती महाविद्यालय/संस्था महाविद्यालय/संस्था 
0 २ 2 v & & 
१०. | डॉ.दिलोप राम pedagogy शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक al 
चन्नावार महाविद्यालय, अंबाजोगाई | महाविद्यालय, यवतमाळ (रिक्‍त 
पदी) 
११. | डॉ.श्रोम.सुविद्या । pedagogy शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक शग 
महेश सरवणकर महाविद्यालय, पनवेल महाविद्यालय, मुंबई 
(रिक्‍त पदी) 
१२. | डॉ.श्रीम. जोत्स्ना | prespective शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक शि 
नितीन ठाकुर महाविद्यालय, रत्नागिरी महाविद्यालय, मुंबई 
(डॉ. सुभेदार यांच्या बदलीने 
रिक्‍त पदी) 
१३. | डॉ.श्री.तारासिंग | pedagogy शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक शि 
भोगा नाईक महाविद्यालय, रत्नागिरी महाविद्यालय, कोल्हापूर 
(श्री. कांबळे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त पदी) 
१४. | श्री.अनिल Pedagogy शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक गि 
देवराव वरघट महाविद्यालय, बुलढाणा महाविद्यालय, परभणी 
(रिक्‍त पदी) 
१५. | डॉ.श्रोम. निलीमा | prespective शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक शि 
अरविंद मोरे महाविद्यालय, पनवेल महाविद्यालय, अकोला 
(डॉ. समुद्रे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
पदी) 
१६. | डॉ.श्री.सय्यद Pedagogy शासकोय अध्यापक शासकोय अध्यापक शि 
शाकेर आरिफ महाविद्यालय, नांदेड महाविद्यालय, बुलढाणा 


(श्री. वरघट यांच्या बदलीने 


रिक्‍त पदी) 
Digitally signed by PRATAP 
PRATAP EnveN = RATA PANOURANG 
PANDURANG. झा या 
LUBAL STEN क. 


Date: 2023.05.30 22:02:26 +05'30" 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


